महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२३/प्र.क्र.१२५/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ :१. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.६०/का.१४, 
दि.२९.०६.२०२०. 

२. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, 
दि.२७.०६.२०२३. 


आदेठा 


श्री.सुभाष ब. इंगळे, उप सचिव यांची, संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिका आस्थापनेवरील उपायुक्‍त या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 
व संदर्भ क्र.२ येथील आदेशान्वये श्री.इंगळे यांना उप सचिव पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. 
३. AAT UT आदेशान्वये, श्री.सुभाष ब. इंगळे, उप सचिव यांच्या प्रपत्र बढतीच्या सेवा प्रत्यावर्तित 
करण्यात येऊन त्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना ग्राम विकास विभागातील उप सचिवाच्या रिक्‍त 
पदावर करण्यात येत आहे. 
४. श्री.सुभाष ब. इंगळे, उप सचिव यांनी ग्राम विकास विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२०११२२४०१९००७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KIRAN Spanien on 
KASHINATH —_/\gmmeitiewrarrosmeninencn 
SHINDE 2 
(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 

३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका. 

६. सह/उप सचिव, (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. श्री.सुभाष ब. इंगळे, उपायुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


